विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) 
यांच्याकरीता २८ अधिसंख्य पदे निर्माण 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन निर्णय क्र.ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.१११/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०४ डिसेंबर, २०२३ 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.०७/१६/आ.पु.क., दि.२७ जानेवारी, २०१७. 

२) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. कार्यासन-७/ 

मुंबई सा.बां.परिमंडळ/प्र.क्र.०१०/२०२३/८०५१, दि.०९ नोव्हेंबर, २०२३. 
प्रस्तावना :- 
महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर यांच्या कार्यालयात २८ विभागीय लेखापाल 

(परिविक्षाधीन) यांची नव्याने नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. सदर कर्मचाऱ्यांना परिविक्षाधीन कालावधीत वेतन 
व भत्ते अदा करण्यासाठी विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांची २८ पदे सेवार्थ प्रणालीमध्ये नव्याने समाविष्ट 
करण्याच्या अनुषंगाने २८ अधिसंख्य पदे परिविक्षाधीन कालावधीकरिता निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र, नागपूर कार्यालयाकडे नव्याने नियुक्‍त करण्यात 
आलेले प्रशिक्षणार्थी विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) [Central Civil Services (Revised Pay) Rules, 
२०१६ in the Level ६ (Six) in the Pay Matrix] यांना मासिक वेतन व भत्ते मिळण्यासाठी परिविक्षाधीन 
कालावधीकरिता २८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. विभागीय लेखापाल या पदाची भरती प्रक्रिया स्टाफ सिलेक्शन कमिडानतर्फे करण्यात आली असून, 
सदर पदाचा परिविक्षाधीन कालावधी दोन वर्षांचा आहे. विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) या पदावर रुजू 
झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सेवाविषयक माहिती पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. पेदवाराचे नाव शासन सेवे परिविक्षा£ 
रूजू झाल्याचा । कालावधी समाप्त 
दिनांक होण्याचा दिनांक 
1 | YASH JADAUN 28/09/2023 27/09/2025 
2 | MANKAR ABHINAV ASHOK 06/10/2023 05/10/2025 
3 | AVHAD SIDDHARTH SANJAYKUMAR 09/10/2023 08/10/2025 
4 | JYOTI 09/10/2023 08/10/2025 
5 | ABHINANDAN JAISWAL 12/10/2023 12/10/2025 
afternoon 
[6 | ALKA 10/10/2023 9/10/2025 
7 | RAJESH SAINI 12/10/2023 11/10/2025 
| 8 | VELPULA MANOJ 12/10/2023 11/10/2025 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२३/प्र.क्र.१११/प्रशासन-१ 


| 9 | YASHPAL BHATI 12/10/2023 11/10/2025 
10 | ADARSH SINGH 13/10/2023 12/10/2025 
11 SIDDHARTH CHAHAR 16/10/2023 15/10/2025 
12 | SHANKAR LAL YADAV 16/10/2023 15/10/2025 
13 KORE SAURABH DILIP 16/10/2023 15/10/2025 
14 | SANDEEP CHOUDHARY 16/10/2023 15/10/2025 
15 | YOGESH KUMAR ISHRAN 16/10/2023 15/10/2025 
16 | KHUSAL CHAND 16/10/2023 15/10/2025 
17 | NIKHILESH WASNIK 16/10/2023 15/10/2025 
18 | ADITI GUPTA RATHORE 16/10/2023 16/10/2025 
afternoon 
19 | ANUJ GHANGAS 17/10/2023 16/10/2025 
20 | RAHUL RAMCHAND BEHAR 17/10/2023 16/10/2025 
21 VANI DHAVAL DINESHCHANDRA 18/10/2023 17/10/2025 
22 | LAVKUSH 19/10/2023 18/10/2025 
23 KATE NACHIKET MANOHAR 20/10/2023 19/10/2025 
24 | GOUTAM BHARTI 20/10/2023 19/10/2025 
25 | AMANDEEP 23/10/2023 22/10/2025 
26 | ATUL ATTRI 23/10/2023 22/10/2025 
207 | JAMDADE SAURABH SUNIL 23/10/2023 22/10/2025 
28 | PAWAR SHUBHAM DILIP 23/10/2023 23/10/2025 
afternoon 


३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि २०१६/ प्र.क्र.७/१६/आ.पु.क., दि.२७ जानेवारी, २०१७ मधील 
तरतुदीनुसार उपरोक्त विभागीय लेखापाल (परिविक्षाधीन) यांच्याकरीता २८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. वर नमूद कर्मचाऱ्यांचा परिविक्षाधीन कालावधी समाप्त झाल्याच्या दिनांकानंतरच्या 
दिनांकास सदर अधिसंख्य पदे आपोआप संपुष्टात येतील. 
४. या बाबीवरील खर्च “ मागणी क्र. एच-०६, २०५९ सार्वजनिक बांधकामे, ८० सर्वसाधारण, ००१- 
संचालन व प्रशासन (योजनेतर) (०८), कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई (०८) (०२) कार्यान्वयन 
(२०५९-१२४५) ” या लेखाशिर्षाखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात येईल. 
प्‌. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२३१२०४१५१६२६१९१८ असा आहे. हा sear डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


॥ 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC WORKS 
DEPARTMENT, 
5. 


4.20=41570e676233403355caab8cc6f4cb08480e2e80c6afc2b73 


3ca211905e1d434, postalCode=400032, st=Mah: 


REWALE 


62E223A178F 18C4C5BF7C34, cn=SUDEEP SAHADEO REWALE 
Date: 2023.12.04 15:16:44 +05'30" 


(सुदीप सहदेव रेवाळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति :- 
१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 
) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, बांधकाम भवन, मर्झबान पथ, मुंबई. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


INumber=B5B2DA9CB10BA8C6D55247B5E56FE2206FFESOCB8 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२३/प्र.क्र.१११/प्रशासन-१ 


३) कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 
प्रत- 
१. अपर मुख्य सचिव (सा.बा)/ सचिव (रस्ते)/ सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
४. महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
५. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे कुर्ला संकुल, वांद्रे (पूर्व, मुंबई-५१. 
७. जिल्हा कोषागार / उपकोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. वित्त विभाग (कार्यासन व्यय-११/ आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
९. कार्यासन सेवा-४/अर्थसंकल्प-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१०. निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


